महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र.०१/१४ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२० 

संदर्भ : 9) UA LAR आदेडा क्र.कअनि १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक २५.०५.२०१८. 
2) सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र.कअनि १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक १६.०९.२०१९. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१) (२) (३) नुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये 
श्रीमती प्रि.सं.जोशी, कक्ष अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग यांची उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागात 
बदली करण्यात आली आहे. या संदर्भात संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये श्रीमती जोशी, कक्ष अधिकारी 
यांना दिनांक १७.०९.२०१९ (म.पू) पासून उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागात रुजू होण्यासाठी एकतर्फी 
कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. तथापि, श्रीमती जोशी अद्याप उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागात रुजू झालेल्या 
नाहीत. 


२. आता प्रस्तुत आदेशान्वये संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील आदेशातील श्रीमती प्रि.सं.जोशी, कक्ष अधिकारी 
यांच्या उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागातील बदलीचे तसेच त्यांच्या एकतर्फी कार्यमुक्‍ततेचे आदेश रद्द 
करण्यात येत आहेत. या आदेशान्वये श्रीमती जोशी यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव सामान्य प्रशासन 
विभाग येथे करण्यात येत आहे. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०८१७०२२७१२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G aj a n a n Deen pono 033, sa ण eanen 
Bhimrao Guray दा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती प्रि.सं.जोशी, कक्ष अधिकारी , महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२. प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग/ महिला व बालविकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), महिला व बालविकास विभाग / सामान्य प्रशासन 
विभाग/ उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. निवडनस्ती 


